रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची 
पुनर्रचना करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सास्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२/सां.का.१ 
मंत्रालय, तळमजला, अभिलेख कक्ष, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० 032, 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :१) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.एसपीबी-२०१८/प्र.क्र.२७/सां.का.१, 
दि.२२.०५.२०१८ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.एसपीबी-२०१८/प्र.क्र.९८/सां.का.१, 
दि.१६.११.२०१८ 
३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०८(४)॥/ सां.का.१, 
दि.१८.०१.२०२० 
४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र,क्र,१२/सा.का.१, 
दि. १६.१२.२०२०. 


प्रस्तावना: 

रंगमंचावर सादर होणाऱ्या प्रयोगाच्या संहितांचे पूर्व परिक्षण करण्यासाठी पोलीस अधिनियम,१९५१ मधील कलम 
३३ (w) (wa) (8) अन्वये रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची स्थापना झालेली आहे. रंगमंचावर सादर होणाऱ्या प्रयोगाच्या 
सहिताचे पूर्व परिक्षण करुन सार्वजनिक करमणूकीच्ध| जागी प्रयोग सादर करण्यासाठी रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण 
मंडळाकडून योग्यता प्रमाणपत्र देण्यात येते. प्राप्त संहितांचे पूर्व परिक्षण करण्यासाठी साहित्य, कला क्षेत्रातील अनुभव/ तज्ञ 
मान्यवरांची उपर्निरदिष्ट शासन निर्णय दि.२२.०५.२०१८ व दि.१६.११.२०१८ अन्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर 
नियुक्ती उपर्निर्दिष्ट झासन निर्णय दि.१८.०१.२०२० अन्वयें रद्द करण्यात आली आहे. उपर्निर्दिष्ट शासन निर्णय 
दि.१६.१२.२०२० अन्वये रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली होती. आता, सदर समितीमध्ये नव्याने 
काही सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय : 

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडे प्राप्त सहितांचे पूर्व परिक्षण करुन योग्यता प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रचलित 
मंडळावरील अध्यक्ष व सदस्यांची फेरनियुक्ती करुन मंडळाची पुनर्रवना संदर्भाधीन दिनांक १६.१२.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे, या मंडळावर आता शासन नव्याने आणखी खालील सदस्यांची नियुक्ती करत असून या 
नवनियुक्त सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत :- 


[sie | सदस्यांचेनांव॑ [| पद | | अ.क्र. सदस्यांचे नांव we | 
[a [a सदस्य | | ९ | श्री. खंडुराज गायकवाड | सदस्य | 
३ श्री. विनोद खेडक' । सदरय | |_१० | शीगतीगीरागोंडगे | सदस्य | 
2 | श्री. अभिजित झुंजारराव सदस्य | |_११_ | श्री. सुमाष मागवत | सदस्य | 
|_४_| श्री. विशाल रि सदस्य | | १२ | श्री. स्वप्नीलमुनोत | सदस्य | 
iz , राजेंद्र बरकर | सदस्य | ।_१३_| श्री. एम.बी.घोड' | सदस्य | 
६. श्री. संभाजी वतांग सदस्य | |_१४ | श्री. किरणर्सिह जयसिंगराव चव्हाण | सदस्य | 
] 1110 य गणपती काळे । सदस्य | | १५ श्री. संदिप दिगंबर जाधव [ सदस्य | 
८ श्री. कृष्णाजी निंदे | सदस्य 


उपरोक्त सदस्यांची नियुक्‍ती संदर्भाधीन दिनांक १६.१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहील. 


‘cusennmnasianr PUARRESATORGR 978 DOCK 


सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२११०१३११३३५२१३२३ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझञानुसार व नावाने, 7 
sie) — 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
३ मा.राज्यमंत्री सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
४) महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता )-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

प) महालेखापाल ( लेखापरीक्षा )-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

६) महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता )-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

७) महालेखापाल ( लेखापरीक्षा )-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

८) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९) सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरिक्षण मंडळ, मुंबई. 

१० निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) वित्त विगाग, गंत्रालय, मुंबई. 

१२) रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ नवनियुक्त सर्व सदस्य (मंडळामार्फत) 
१३) निवड नस्ती. 


तवमळ १९८५७ कशाळकर ४०७ 2०० 


